महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) यांचे अधिनस्त 
न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
वैज्ञानिक अधिकारी,गट-ब (सायबर गुन्हे, ध्वनी व 
ध्वनीफित विश्लेषण) या पदासाठी कमाल वयोमर्यादा 
निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एफएसएल-०४१५/प्र.क्र.१७/पोल-४, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-०५ जून, २०१८. 


वाचा :- १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-२०१५ /प्र.क्र.४०४ /१२, 
दि.२५.४.२०१६. 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-२००४ /प्र.क्र.१९/ १२, 
दि.१७.८.२००४. 
३. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक एफएसएल-०४१५/प्र.क्र.३७९ /पोल-४, 
दि.२.२.२०१७. 


प्रस्तावना:- 


महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) यांचे अधिनस्त न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील वैज्ञानिक अधिकारी,गट-ब (सायबर गुन्हे,ध्वनी व ध्वनीफित 
विश्लेषण) या संवर्गातील पदासाठी दि.२५.९.२०१४ च्या अधिसूचनेन्वये सेवाप्रवेश नियम तयार करण्यात आले 
आहे. सदर सेवाप्रवेश नियमामध्ये सरळसेवेसाठी कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्षे अशी निश्चित करण्यात आली आहे. 
शासनाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२५.४.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये शासन सेवा प्रवेशाची खुल्या 
प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा ५ वर्षाने वाढवून ३८ वर्षे व मागास वर्गीय उमेदवारासाठी ४३ वर्षे 


केली आहे. त्यानुषंगाने या पदाच्या कमाल वयोमर्यादेमध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) यांचे अधिनस्त न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील वैज्ञानिक अधिकारी,गट-ब (सायबर गुन्हे,्वनी व ध्वनीफित 
विश्लेषण) ही पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सरळसेवेने भरण्याकरीता या पदासाठी खुल्या प्रवर्गातील 
उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा ३८ वर्षे व मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा ४३ वर्षे इतकी 


करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल-०४१५/प्र.क्र.१७/पोल-४ 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार वैज्ञानिक अधिकारी,गट-ब (सायबर गुन्हे,्वनी व 
ध्वनीफित विश्लेषण) या पदासाठीच्या प्रचलित सेवाप्रवेश नियमात यथायोग्य बदल करण्यात येतील व अशी 
कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत सद्या सुरु असलेल्या व पुढे होणाऱ्या नेमणुका देखील या वाढीव वयोमर्यादेनुसार करण्यात 
येईल. 
३. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने यथायोग्य पध्दतीने हा बदल सर्वसंबंधीतांच्या निदर्शनास आणून दयावा व 
या निर्णयाच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करावी. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या १५/५/.॥१॥०/१9॥[॥१.९०५९.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०५१५१८३५६६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Somnath ४७ ०५0008. 


6651¢5d43a1 2d84cf305d3ff791ea7f16, 
otare pies Ie 


Date: 2018.06.05 15:20:23 +05'30' 


(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


2 


प्रति, 


१. अपर मुख्य सचिव,गृह याचे वरिष्ठ वरिष्ठ स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई 

२. प्रधान सचिव(विशेष),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

३. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई. 

४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

५. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

६. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

७. उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा,नागपूर,अमरावती,औरंगाबाद, 

८. नाशिक,पुणे,नांदेड,कोल्हापूर, 

९. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-१२/कार्यासन-१६ ब), मंत्रालय, मुंबई, 

१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१३. निवडनस्ती/गृह विभाग (पोल-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


